RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक 

एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५, अंक ५८ ( ४ ) ] 


गुरुवार , सप्टेंबर १९ , २०१ ९ / भाद्र २८ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये ११.०० 


: 


“ 


१० 


असाधारण क्रमांक ११४ 
प्राधिकृत प्रकाशन 

नगरविकास विभाग 
४ था मजला, मुख्य इमारत , मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १९ सप्टेंबर २०१ ९ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६. 

क्र . टीपीएस -१७१७/ २७५० / प्र.क्र.९१/ १९ / मरारविम / नवि -१२.- ज्याअर्थी, शहर व औद्योगिक विकास महामंडळाची (सिडको) (यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “ उक्त महामंडळ 

उक्त महामंडळ " असा करण्यात आला आहे.) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ चे (यापुढे ज्यांचा उल्लेख 
उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) कलम ४०(१)( ख) मधील तरतुदीनुसार नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्राकरिता 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त क्षेत्र ” असा करण्यात आला आहे.) शासन अधिसूचना क्र . टीपीएस -१७१२ / ४७५ / प्र.क्र.९ ८ / १२ / नवि -१२, दि . 
जानेवारी २०१३ अन्वये विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे, (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त प्राधिकरण ” असा करण्यात आला आहे); 

आणि ज्याअर्थी, मुंबई- पुणे द्रुतगती महामार्ग व जुना मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग क्र .४ तसेच पुणे जिल्ह्यातील क्षेत्र वगळता मुंबई-पुणे द्रुतगती 
महामार्गाच्या दक्षिण- पश्चिमेकडील २.०० कि.मी. अधिसूचित क्षेत्राकरिता (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचित क्षेत्र ” असा करण्यात आला 
आहे.) शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० मधील तरतुदीनुसार शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१५ / अनौ .७८ / १५ / नवि -१३, दिनांक १७ 
फेब्रुवारी २०१६ अन्वये महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महामंडळ ” असा करण्यात आला आहे.) विशेष 
नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण ” असा करण्यात आला आहे .); 

आणि ज्याअर्थी, नियोजनाच्या दृष्टीने उक्त क्षेत्राची अखंडता विचारात घेतल्यानंतर आणि आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर खालापूर तालुक्यातील 
३० गांवे उक्त क्षेत्रामधून वगळणे तसेच या ३० गावांकरिता सिडकोचीविशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती रद्द करणे आणि सदर ३० गावे 
उक्त अधिसूचित क्षेत्रात समाविष्ट करून त्याकरिता उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणास उक्त ३० गावांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त 
करणे उचित होईल, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि त्याआर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० चे पोट- कलम (१) ( बी ) मधील तरतुदीनुसार शासनास प्राप्त असलेल्या व इतर सर्व 
शक्तीस अनुसरुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे 

( १) सोबत जोडलेल्या अनुसुचीमध्ये नमूद नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्रामधील ३० गावांच्या महसुली क्षेत्राकरिताची शहर 
व औद्योगिक विकास महामंडळाची (सिडको) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती रद्द करीत आहे. 

( २) सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमधील ह्या ३० गावांच्या महसुली क्षेत्राकरिता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची ( एमएसआरडीसी ) 
विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

( ३ ) सदरची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 

( ४ ) सदरचे ३० गावांकरिता मंजूर व प्रारुप मुंबई महानगर प्रदेशाच्या प्रादेशिक योजनेमधील जमीन वापर प्रस्ताव व विकास नियंत्रण 
नियमावली लागू राहील . 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ११४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १९, २०१ ९/ भाद्र २८, शके १९ ४१ 


२ . उक्त ३० गावांच्या महसुली अधिसूचित क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी 
कार्यालयीन वेळेमध्ये खाली नमूद केलेल्या कार्यालयांमध्ये एक महिन्यांच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील. 

( १) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, नेपियन्सी रोड, मुंबई, 


( २) व्यवस्थापकीय संचालक , सिडको, सिडको भवन, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई ४०० ६१४ , 


( ३ ) जिल्हाधिकारी , रायगड, 


( ४ ) सहसंचालक , नगररचना , कोकणविभाग, कोकण भवन , 


नवी मुंबई, 


. 


२) सहायक संचालक , नगररचना, रायगड- अलिबाग शाखा, जि . रायगड . 
३. सदरची अधिसूचना शासनाचे वेबसाईट www.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध करण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अशोक का . खांडेकर , 
कार्यासन अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १९, २०१९ / भाद्र २८, शके १९ ४१ 


३ 


परिशिष्ट 
( शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१७१७ / २७५० / प्र.क्र.९ १/ १९ / मरारविम / नवि -१२ , दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९ सोबतचे जोडपत्र ) 


अ.क्र . 


अ.क्र . 


गावांचे नांव 


गावांचे नांव 

( २ ) 


( १ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


पराडे 


१६ 


वावरले 


२ 


मोरबे 


सोंडेवाडी 


३ 


नादोडे 


१८ 


वरोसे तर्फे वनखळ 


४ 


नवांधे 


१ ९ 


नानीवली 


५ 


निगडोली 


२० 


वडविहिर 


६ 


पाली बुद्रुक 


२१ 


बोरगांव खुर्द 


७ 


विनेगाव 


२२ 


शेनगांव 


८ 


भिलवळे 


२३ 


डोलीवली 


९ 


घोडीवली 


२४ 


मानकिवली 


१० 


कलोते - मोकाशी 


२५ 


तिघर 


११ 


कलोते - रायती 


२६ 


नांगुर्ले 
वरने 


१२ 


कंड्रोली तर्फे वनखळ 


२७ 


१३ 


अंजरुण 


२८ 


अवळस 


१४ 


बोरगांव बुद्रुक 


२ ९ 


पळसदरी 


१५ 


पडघे 


३० 


तळवली 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अशोक का . खांडेकर , 
कार्यासन अधिकारी . 


भाग एक ( को.वि.पु.) – ११४-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १९, २०१ ९/ भाद्र २८, शके १९ ४१ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Main Building, 4th Floor,Mantralaya ,Mumbai 400 032 

dated the 19th September 2019 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS- 1717 /2750 /CR 91/ 19/ MSRDC /UD-12.—Whereas , the City and Industrial Development 
Corporation (CIDCO ) (hereinafter referred to as “the said Corporation ”) had been appointed as a Special 
Planning Authority (hereinafter referred to as “the said Authority " ) under the provision of 40 ( 1) (b ) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “the said Act”) for the Navi 
Mumbai Airport Influence Notified Area (hereinafter referred to as “ the said Area " ) vide Government in 
Urban Development Department Notification No. TPS - 1712 /475 /CR 98 /12 /UD - 12 , dated the 10th January 
2013 ; 

And whereas, the Government has appointed theMaharashtra State Road Development Corporation 
Ltd. (MSRDC ) (hereinafter referred to as " the said Corporation ") as a Special Planning Authority (hereinafter 
referred to as “ the said Special Planning Authority" ) under the provisions of section 40 of the said Act, 
vide Notification No. TPS - 1815 /UOR /78/ 15 /UD - 13 , dated 17th February 2016 for the area between 
Mumbai-Pune Express Way and Mumbai- Pune Old National Highway (NH4) and for the land within the 
2.00 k.m. South -West from Mumbai-Pune Express way , excluding the area of Pune - District (hereinafter 
referred to as "the said Notified Area ."); 

And whereas, considering the contiguity of the said area from the planning point of view and after 
making necessary enquires , the Government is of the opinion that the 30 Villages from the Khalapur Tahsil 
should be excluded from the said area and the appointmentof the CIDCO as the Special Planning Authority 
is to be withdrawn for these 30 Villages and these 30 Villages are to be included in the said Notified Area 
and the said Special Planning Authority is to be appointed as the SpecialPlanning Authority for the said 30 
Villages . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred under clause (b ) of sub -section ( 1) of section 40 of 
the said Act and all other powers enabling it in this behalf , the Government ofMaharashtra hereby 

(1) Withdraw the appointmentof the City and Industrial Development Corporation (CIDCO ) as the 
Special Planning Authority for the 30 Revenue Villages of the Navi MumbaiAirport Influence Notified 
Area as specified in the schedule appended hereto . 

( ii) Appoints the Maharashtra State Road Development Corporation Ltd. (MSRDC ) to be the 
Special Planning Authority for these 30 Revenue Villages as specified in the schedule appended hereto . 

( iii) Fixes the date of publication of this notification in the Government Gazette as the date of 
coming into force of this notification . 

(iv) The land use proposals and the Development Control Regulations of sanctioned and Draft 
Regional Plan ofMumbai Metropolitan Region will be applicable for these 30 Villages . 

2. Copy of the plan showing the boundaries of the aforesaid 30 Revenue Villages shall be available 
for inspection for the general public during office hours on all working days at the following offices for a 
period of onemonth : 

(1) The Managing Director ,Maharashtra State Road Development Corporation Ltd., Nepeance 
Road , Mumbai. 

(ii) The Managing Director , City and Industrial Development Corporation , CIDCO Bhavan , CBD 
Belapur, NaviMumbai 400 614 . 

( iii) The Collector, Raigad . 
(iv) The Joint Director of Town Planning ,Konkan Division ,Konkan Bhavan , Navi Mumbai. 

(v ) The Assistant Director of Town Planning, Raigad Alibaug Branch , Raigad . 
3 . This notification is also available on the Governmentwebsite www.maharashtra.gov.in 

By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


ASHOK K. KHANDEKAR , 
Section Officer to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १९, २०१९ / भाद्र २८, शके १९ ४१ 


4 


Schedule 
( Accompaniment to the Governmentin Urban Development Department Notification No. TPS - 1717 / 

2750 /CR 91/ 19 /MSRDC /UD - 12 , dated the 19th September 2019.) 
Sr. No. Name of Village 

Sr. No. 

Name of Village 
(1 ) (2 ) ( 1) 

( 2 ) 


1 


Parade 


16 


Vavarale 


2 


Morabe 


17 


Sondevadi 


3 


Nadode 


18 


Varose Turf Vankhal 


4 


Navandhe 


19 


Nanivali 


5 


Nigdoli 


20 


Vadvihir 


6 


Pali Budruk 


21 


Borgaon Khurd 
Shengaon 


7 


22 


Vinegaon 
Bhilavale 


8 


23 


Dolivali 


9 


Ghodivali 


24 


Mankivali 


10 


Kalote -Mokashi 


25 


Tighar 
Nangurle 


11 


Kalote Raiti 


26 


12 


Kandroli Turf Vankhal 


27 


Varane 


13 


28 


Avalas 


14 


Anjarun 
Borgaon Budruk 
Padghe 


29 


Palasdari 


15 


30 


Talvali 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


ASHOK K. KHANDEKAR , 


Section Officer to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR .NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १९, २०१ ९/ भाद्र २८ , शके १९ ४१ 


